सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाया 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १६] 


बुधवार , दिनांक ३० मे २०१८ : ज्येष्ठ ९ , शके १९४० 


[किंमत ० .०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडून 


नगरी अधिनियम , १९६५ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , पी . शिवशंकर, 
जिल्हाधिकारी , परभणी या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , परभणी 


आदेश 
आदेश क्र . २०१८ / नपाप्र- ०४ /निवडणूक / कावी / १०१ दि . 
१४.०५.२०१८ अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषदा/ नगर पंचायती व औद्योगिक 


जिल्ह्यातील नगर पंचायत पालम अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पदसाठी दि . २३.०५.२०१८ 
रोजी निवडणूक घेण्यात आली. सदर निवडणूकीमध्ये स्तंभ क्र . ०३ मध्ये 
दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी निवडूण आले आहेत . 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


निवडूण आलेल्या अध्यक्षाचे नांव 


| १ | 


पालम 


हत्तिअंबीरे अनिताबाई जालंधर 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


निवडूण आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


१ 


३ 


पालम 


रोकडे बालासाहेब गणेशराव 


परभणी, २५ मे २०१८ . 


पी .शिवा शंकर , 


जिल्हाधिकारी , परभणी. 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


